कृषि कल्याण अभियानांतर्गत राष्ट्रीय शाश्वत 
योजना ४ आकांक्षित जिल्हयांमध्ये सन २०२०- 


२१ मध्ये अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरिता 


राबविण्यास निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : योजना ३३२०/ प्र.क्र. ८२/१-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२०. 


१. केंद्र शासनाच्या पत्र क्र. 8-94/209¢-Org.Fmg, दि. ३०/०५/२०१८ अन्वये प्राप्त 
परंपरागत कृषि विकास योजनेच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना. 

२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. &-28/2020-Org.Fmg(FTS/24§ C4), दि. १२/१०/२०२० 

३. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ९-२४/२०२०-७9.॥॥५, दि. १६/०९/२०२० 

४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र  जा.क्र./पकृवियो/प्र.क्र.०१/आजि/२५७६४/२०२०, 
दि. १६/१०/२०२०. 

५. कृषि व पदुम विभाग area निर्णय क्रमांक : योजना ३३२०/ प्र.क्र. ११३/१-अ, 
दि. ०८/१२/२०२०. 


प्रस्तावना -: 

कृषि कल्याण अभियानांतर्गत राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानातील परंपरागत कृषि विकास 
योजना ही गट शोती आधारित योजना असून केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के या 
प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. 


सन २०२०-२१ मध्ये संदर्भ क्र. ०१ वरील सुधारित मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे कृषि कल्याण 
अभियानांतर्गत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानातील परंपरागत कृषि विकास योजना केंद्र शासनाच्या 
निर्देशांनुसार नंदुरबार, उस्मानाबाद, वाशिम व गडचिरोली या ४ आकांक्षित जिल्हयांमध्ये 


(Aspirational Districts) WAH ५ गट याप्रमाणे एकूण २० गट स्थापित करुन राबविण्यासाठी 
संदर्भ क्र. ०२ वरील पत्रान्वये केंद्र शासनाचे निर्देश wer sso} ated. तसेच सदर योजना 
अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरिता राबविण्यास संदर्भ क्र. ०३ वरील पत्रान्वये केंद्र शासनाद्वारे निधी 
उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. 


नंदुरबार, उस्मानाबाद व गडचिरोली या तीन जिल्हयात सदर योजनेची अंमलबजावणी 


जिल्हास्तरावर संबंधीत प्रकल्प संचालक (आत्मा) यांचेमार्फत तसेच वाशिम जिल्हयात सदर 


योजनेची अंमलबजावणी जिल्हास्तरावर प्रकल्प संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख जेविक शोती 
मिशन, अकोला यांचेमार्फत करणेबाबत आणि वाशिम जिल्हयात परंपरागत कृषि विकास 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना 3320/ प्र.क्र. ८२/१-ओ 


योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या घटकांव्यतिरिक्‍त इतर घटक डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शोती 
Per मधून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून तसेच Perea मंजूर मापदंडानुसार राबविण्यासाठी संदर्भ 


क्र. ०५ वरील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


तरी, कृषि कल्याण अभियानांतर्गत राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानातील परंपरागत कृषि 


विकास योजना सन २०२०-२१ मध्ये केंद्र शासनाच्या निर्देशांनुसार नंदुरबार, उस्मानाबाद, वाशिम व 


गडचिरोली या ४ आकांक्षित जिल्हयांमध्ये राबविण्यासाठी अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरिता प्राप्त 
MOS रू. १.२७२३५ लाख व त्यास अनुसरून राज्य हिस्सा रू. ०.८४८२३ लाख असा एकूण 


रू. २.१२०५८ लाख निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


कृषि कल्याण अभियानांतर्गत राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियानातील परंपरागत कृषि विकास 


योजना सन २०२०-२१ मध्ये केंद्र शासनाच्या निर्देशांनुसार नंदुरबार, उस्मानाबाद, वाशिम व 
गडचिरोली या ४ आकांक्षित जिल्हयांमध्ये राबविण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता प्राप्त झालेला 


रू. १.२७२३५ लाख व त्यास अनुसरून राज्य हिस्सा रू. ०.८४८२३ लाख असा एकूण 


रू. २.१२०५८ लाख निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आहे. 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च चाळू सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर केलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक -टी-५ मागणी क्रमांक -टी -३ 
२४०१ पीक संवर्धन, २४०१ पीक संवर्धन, 
७९६ जनजाती क्षेत्र उपाययोजना ७९६ जनजाती क्षेत्र उपाययोजना 


०१ जनजाती क्षेत्र उपाययोजनेंतर्गत योजना | ०१ जनजाती क्षेत्र उपाययोजनेंतर्गत योजना 
(०१)(३०कृषि उन्नती योजना - परंपरागत कृषि | (०१) (३१) कृषि उन्नती योजना - परंपरागत कृषि 


विकास योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना), विकास योजना (केंद्र पुरस्कृत योजन), 
केंद्र हिस्सा- ६०%, राज्य हिस्सा -४०%, 
२४०१ ए ७६२ कार्यक्रम, ३३ अर्थसहाय्य. २४०१ ए ७७१ कार्यक्रम, ३३ अर्थसहाय्य. 


४. कृषि कल्याण अभियानांतर्गत राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियानातील परंपरागत कृषि विकास 
योजना राबविताना खालील अटी व शतींचे पालन करण्यात यावे. 


१. सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या निधी 
वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार आणि प्रशासकीय मान्यतेनुसार राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना 3320/ प्र.क्र. ८२/१-ओ 


२. खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाल व उपयोगिता 


प्रमाणपत्रे केंद्र व राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात यावेत. 


योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य शासनास 


प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 


३. Ural संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल 


अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चीत रकमा व व्याजाद्वारे 


मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरूपात रकमा विचारात 
घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही. 


४. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


५. ज्या संवर्गाकरिता निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे त्याच संवर्गाकरिता निधी खर्च 
केला जाईल याची दक्षता घ्यावी. 


५. सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर 

नियमावली व नियमांचे/प्रक्रियेचे/ वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत / P.W.D मॅन्युअलचे अधिन 

राहून/0./.७. तत्वानुसार / CAG च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/परिपत्रक / 
तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी 

यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. त्यांना या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत केलेला सर्व निधी पीएफएमएस (PFMS) प्रणालीव्दारे वितरीत करण्याची 
कार्यपध्दती बंधनकारक राहील. 


६. सदर योजनेकरिता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहाय्यक संचालक, लेखा १ यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्र. ०३ व ०४ मधील अटी व शर्ती आणि विहित कार्यपद्धतीचे पाळन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


७. प्रस्तुतचे आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग- पहिला, उपविभाग 


तीन मधील अनु क्र. ४ येथील नियम २७ (२) (ब) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारांमध्ये व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.५६१/व्यय-१४, दि.२३.१०.२०२० 


अन्वये देण्यात आळेल्या सहमतीनुसार काढण्यात येत आहेत. तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना 3320/ प्र.क्र. ८२/१-ओ 


क्रमांक अर्थसं -२०२०/ प्र.क्र.६५/अर्थ ३, दिनांक ०४.०५.२०२० व दिनांक २६.०५.२०२० मधील 
अटी व शातींची पुर्तता करण्यात यावी. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२०१२१४१६०५२६७९०१ असा आहे. हा 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


iwade 
ou=Agriculture Department, 


91 bbd037b93b4bdf6cBe95d196 


Umesh Narayan: 
Chandiwade भं 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

४. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर . 

८. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. विभागीय कृषि सहसंचालक, नाशिक/लातूर/अमरावती/नागपूर 

१०.प्रकल्प संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, अकोला 

११.प्रकल्प संचालक (आत्मा), नंदुरबार/उस्मानाबाद/वाशिम/गडचिरोली 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार/उस्मानाबाद/वाशिम/गडचिरोली 

१३. सहाय्यक संचालक, लेखा -१, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४. कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


